ग्रंथालय संचालनालय, मुंबई व त्यांच्या 
अधिपत्याखालील कार्यालयातील 
अस्थायी पदे पुढे चाळू ठेवणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : मराग्रं-२५११/प्र.क्र ४५/२०१७/साशि-५ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: १२ ऑक्टोबर, २०१७ 


वाचा : १) शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्रमांक : मराग्रं २५११/प्र.क्र.४५/२०१७/ 
साशि-५, दि.०८/०३/२०१७. 
२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/आ.पू.क. दि.०३/१०/२०१७. 
३) ग्रंथालय संचालकांचे पत्र क्र.१४/२०१७-१८/७३९८, दि.०४/१०/२०१७. 


शासन निर्णय: 

ग्रंथालय संचालनालय व त्यांच्या अधिपत्याखाळील कार्यालयांमधील एकूण १४२ 
अस्थायी पदे दिनांक ०१.०३.२०१७ ते ३०.०९.२०१७ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास संदर्भ क्र.१ अन्वये 
मान्यता देण्यात आलेली आहे. सदरची पदे दि. ३१.१२.२०१७ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास मान्यता 
देणेबाबतचा प्रस्ताव ग्रंथालय संचालकांचे संदर्भ क्र.३ अन्वये शासनास प्राप्त झाला आहे. 


त्या अनुषंगाने ग्रंथालय संचालनालय व त्यांच्या अधिपत्याखाळील कार्यालयांमधील, 
सोबतच्या विवरणपत्र “अ” मध्ये दर्शविलेली १४२ अस्थायी पदे, दिनांक ०१.१०.२०१७ ते 
३१.१२.२०१७ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास खालील अटींच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात येत आहे. 


|. सदर पदे ज्या प्रयोजनासाठी निर्माण केली आहेत, त्याच प्रयोजनासाठी चालू ठेवण्यात 
आली आहेत. 
॥. ग्रंथालय संचालनालयाकडे असलेल्या विद्यमान योजनांपैकी कोणतीही योजना संपलेली 
नाही. 
२. यासंदर्भात होणारा खर्च खालील मुख्यळेखाशिर्षाखाली चाळू आर्थिक वर्षासाठी मंजूर 
असलेल्या तरतुदीतून भागविण्यात यावा- मागणी क्र. डब्ल्यू-४, २२०५- कला व संस्कृती, १०५, 
सार्वजनिक ग्रंथालये, 


(अ) (०१) (09) ग्रंथालय संचालनालय (२२०५ 0249) 
(ब) (०२) (०१) शासकीय मध्यवर्ती, विभागीय व जिल्हा ग्रंथालये (२२०५ ०२७१) 
(क) (०२) (०२) शासकीय मध्यवर्ती, विभागीय व जिल्हा ग्रंथालये (२२०५ ०२८९) 


३. हा झासन निर्णय, वित्त विभागाचे क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/आ.पू.क, दिनांक 
०३/१०/२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना देण्यात आलेल्या अधिकारानुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. सदर शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार आपल्या विभागातील 
पदांचा आढावा घेऊन सुधारित आकृतीबंधास उच्चस्तरीय समितीची मान्यता घ्यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः मराग्रं-२५११/प्र.क्र ४५/२०१७/साशि-५ 


सदर ana निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१७१०१२१५३१२५०२०८ असा 
आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Anil Vithalrao Saware 
Py e DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
A Nn | | V | t h a | fa (0 ou=Higher And Technical Education 
Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=073348b7a8767f0f7865422df1e65ce 


S a WW a [| e 2f3bcdf6786e47 1 2e2c088a9ac4ffee3f, cn=Anil 


Vithalrao Saware 
Date: 2017.10.12 15:21:35 +05'30' 


(अनिल वि.सावरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


सोबत : विवरणपत्र “अ 


१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई / नागपूर 

२. ग्रंथालय संचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

३. सर्व ग्रंथपाल, ग्रंथपालअ-गट-, राज्य मध्यवर्ती ग्रंथालय, नगर भवन, मुंबई 

४. सर्व सहाय्यक ग्रंथालय संचालक, 

५. ग्रंथपाल, शासकीय विभागीय ग्रंथालय, पुणे/नागपूर/अमरावती/औरंगाबाद/ नाशिक/ 
रत्नागिरी 

६. ग्रंथपाल, शासकीय जिल्हा ग्रंथालय, मुंबई उपनगर, ठाणे, रायगड,रत्नागिरी, नाशिक, 
धुळे, पुणे, कोल्हापूर, जालना, मुंबई शहर, सातारा, बीड, नांदेड, 

७. ग्रंथपाल, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मृती ग्रंथालय, दापोली 

८. जिल्हा ग्रंथपाल, शासकीय जिल्हा ग्रंथालय, यवतमाळ, चंद्रपूर 

९. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१०.जिल्हा कोषाधिकारी, पुणे, नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद, नाशिक, रत्नागिरी, 
यवतमाळ, चंद्रपूर, रायगड, धुळे, कोल्हापूर, जालना, दापोली, मुंबई शहर, सातारा, 
बीड, नांदेड 

११.उपकोषागार अधिकारी, कोकण भवन, नवी मुंबई, ठाणे, कोकण भवन, नवी मुंबई 

१२.निवासी Sear अधिकारी, मुंबई 

१३.वित्त विभाग (अर्थसंकल्प १९),(व्यय-५), मंत्रालय, मुंबई 

१४.कार्यासन अधिकारी, साशि-१, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१५.निवडनस्ती साशि-५. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मराग्रं-२५११/प्र.क्र ४५/२०१७/साशि-५ 


विवरणपत्र ”अ 


(शासन निर्णय क्रमांक: मराग्रं-२५११/प्र.क्र.४५/२०१७/साशि-५, दिनांक: १२ ऑक्टोंबर, २०१७ चे 


सहपत्र) 
मंजूर स्थायी । अस्थायी 
अ.क्र | वर्ग/गट संवर्ग/पदनाम पदांची | पदांची पदांची 
संख्या संख्या संख्या 
he ग्रंथालय संचालक erste | 1१ po | 
गट-अ । न 
पजा व वट उपसंचालक/ 
२ | राजपत्रित | | र) ४ ३ दिंड 
ग्रं वर्ग १ 
सहाय्यक ग्रंथालय संचालक/ 
गट-ब = | ग्रंथपाल वर्ग २/ हस्तलिखित 
: राजपत्रित | अधिकारी/ लेखाधिकारी/ = प श्र 
जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी 
जिल्हा ग्रंथपाल/ तांत्रिक 
४ सहाय्यक/ग्रंथालय निरिक्षक/ ८४ ५६ २८ 
वितरण सहाय्यक 
५ अधिक्षक/लघुलेखक ४ gf | 
& गट-क | मुख्य लिपिक १४ [a8 | १ ३ 
७ वरिष्ठ लिपिक ३६ २९ ७ 
निर्गम सहाय्यक १६ १३ 
कनिष्ठ लिपिक ९६ ६५ ३१ 
| ao | ० वाहन चालक ९ ७ २ 
आलमारी परिचर/ग्रंथ परिचर/ 
a q पृथ:कार/नाईक/ग्रंथवाहक/ग्रंथ ४० ३२ ८ 
गट-ड | बांधणीकार 
शिपाई/ चौकीदार/हमाल/ माळी/ 
१२ aes १३२ ९४ ३८ 
सफाई कामगार 
एकूण ४८१ ३३९ १४२ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


